महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत 
नामनिर्देशित राज्य शासकीय 
कार्यालयातील गट-क संवर्गातील 
लिपिक-टंकलेखक पदांचे सेवाप्रवेश 
नियम व सेवाशर्ती इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील 
कनिष्ठ लिपिक संवर्गास लागू 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र.०८(भाग-क)/आस्थापना-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- १४ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ:- शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: प्रानिमं १२२०/६२/प्र.क्र.३०/का.१३-अ 


दि.०२ नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना:- 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपिक संवर्गास 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द लिपिक-टंकलेखक पदासाठीचे 


सेवाप्रवेश नियम समकक्ष ठरवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून नामनिर्देशित केल्या जाणाऱ्या 


लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम व इतर सेवाविषयक बाबी कनिष्ठ लिपिक संवर्गास 


लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पदभरती प्रक्रियेव्दारे नियुक्‍ती केल्या जाणाऱ्या लिपिक- 


टंकलेखक पदाचा वेतनस्तर/वेतनश्रेणी (एस-६:१९९००-६३२००) तसेच कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, 


भरतीचे निकष, शैक्षणिक अर्हता व अनुषंगिक अटी हे या विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील 


कनिष्ठ लिपिक संवर्गाशी समकक्ष असल्याने शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.०२ 


नोव्हेंबर २०२२ ER प्रसिध्द लिपिक-टंकळेखक पदांचे सेवाप्रवेश या विभागाच्या कनिष्ठ लिपिक 


संवर्गास समकक्ष असल्याचे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत 


सदर सेवाप्रवेश नियम व सेवाशर्ती यामध्ये वेळोवेळी होणारे बदल प्रस्तुत कनिष्ठ लिपिक पदासाठी 
लागू होतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र.०८(भाग-क)/आस्थापना-२ 


सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१२१५१७००२६७२३४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(केलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


२.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


३.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई-२१. (पत्राने) 


४.मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


५.अपर मुख्य सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीस सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


६.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे. 


७.सर्व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग. 


८.सर्व जिल्हा सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग. 


९. निवडनस्ती- आस्था-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


